"सहायक कक्ष अधिकारी" मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा-२०१८ मधील गुणवत्तेनुसार 
शिफारसप्राप्त श्री.अ.ल.जाधव, लिपिक- 
टंकलेखक यांचे मंत्रालयीन विभागात 
नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१७/प्र.क्र.१३२/१४-अ, दिनांक ०५-११-२०१८ चे शासन परिपत्रक. 

2) म.लो.आ. क्र. १४४२ (अ/सकअमविप/२०१८/तेरा-ब, दिनांक २९-०७-२०१९ चे पत्र. 

३) मविप १४१८/प्र.क्र.१८०/१४-अ, दिनांक १३-०९-२०१९ चे Bear. 

४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ज्ञापन क्र.एपीपी-१६२१/प्र.क्र.१८६/प्रशा-०२, दिनांक ०२-०८-२०२१. 
4) श्री.अ.ल.जाधव, लिपिक-टंकलेखक यांचे दिनांक १६-०६-२०२१ रोजीचे अर्ज. 


आदेशा 


“सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१८" मधून मंत्रालयीन विभागातील सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांची पदे मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/१०१७ च्या अंतिम न्याय निर्णयाचे अधिन राहुन गुणवत्तेनुसार ५८ रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचे परिपत्रक 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिनांक १९-०१-२०१९ रोजी परीक्षा घेतली. सदर परीक्षेचा निकाल आयोगाने दिनांक १२-०७-२०१९ रोजी जाहिर 
केला व दिनांक २९-०७-२०१९ च्या पत्रान्वये ५८ उमेदवारांची शिफारस केली. सदर शिफारशी मधील अ.क्र. २९ 
येथील उमेदवार श्री. अशोक लक्ष्मण जाधव यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी चालू असल्याचे शासनाने (म्हणजेच 
त्यांच्या विभागाने) कळविले असून त्यांना परीक्षेस बसण्याची परवानगी देखील दिली होती. गुणवत्तेनुसार श्री.जाधव 
हे शिफारसपात्र ठरत आहेत तरी त्यांना नियुक्‍ती देण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात यावा." असे कळविले 
होते. 

२. “सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१८" मधील गुणवत्तेनुसार शिफारसपात्र ५८ 
उमेदवारांपैकी ५६ उमेदवारांचे मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
च्या अंतिम न्यायानिर्णयाच्या अधीन राहून संदर्भाधिन क्र. ३ येथील आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियतवाटप करण्यात आले. 

३. आता संदर्भाधिन क्र. ४ येथील आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने श्री. जाधव यांच्यावर 
बजावलेल्या शिक्षेचा अंमल दिनांक ३०-०६-२०२१ रोजी संपुष्टात आल्याचे कळविले आहे. 

४.  श्री.अ.ल.जाधव, लिपिक-टंकलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचा शिक्षेचा अंमल संपल्यामुळे 
त्यांचे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खालील प्रमाणे नियतवाटप करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ, 


अ.क्र. | श्री/ | लिपिक- गुणवत्ता | परीक्षेचे | मलोआने ज्या | कर्मचाऱ्या । सध्याचा | नियतवाटपाचा 
श्रीमती | टंकलेखकाचे | क्रमांक | वर्ष प्रवर्गातून | चा जाती | विभाग विभाग 
नांव शिफारस प्रवर्ग 
केली तो प्रवर्ग 
| १ | २ ३ | ४ | 4 द शिक ८ ९ 
शि अ.ल.जाधव २९ | २०१८ खुला खुला | सार्वजनिक । सार्वजनिक 
बांधकाम | आरोग्य विभाग 
विभाग 


५.  श्री.अ.ल.जाधव, लिपिक-टंकलेखक, यांचे नियतवाटप खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


१) 


सदर आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात 
येत आहे. 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप केलेल्या श्री.अ.ल.जाधव यांनी सदर 
नियुक्तीचा स्वीकार या आदेशाच्या तारखेपासून सात दिवसांत करावा. सदर पदोन्नती उपरोक्‍त 
नमूद कालावधीमध्ये स्विकारली नाही तर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२,दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात 
येईल. संबंधित मंत्रालयीन विभागास विनंती करण्यात येते की, श्री.जाधव यांचे नेमणूकीचे 
आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 
श्री. जाधव यांनी विहित मुदतीत नियुक्तीचा स्विकार केल्यास त्यांची ज्येष्ठता या आदेझाच्या 
तारखेपासून निश्चित करण्यात येईल विहित मुदतीनंतर नियुक्‍ती न स्वीकारल्यास ज्या 
दिनांकास नियुक्‍ती स्विकारतील त्या दिनांकापासून निश्चित करण्यात येईल. 
संबंधित उमेदवाराचे सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना ज्या विभागामध्ये करण्यात 
आली आहे, त्या विभागाने परिशिष्ट-सहा (सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक 
मर्यादित विभागीय परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागाप्रमुख अधिकारी 
यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व त्यानुषंगाने संबंधित कागदपत्रे पडताळणी करुन नियुक्तीचे area 
निर्गमित करावेत. व परिशिष्ट-५ (लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना ) हे दोन्ही परिशिष्ट 
उपलब्ध करुन नियुक्‍ती sear निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी 
करावी. श्री.जाधव यांच्याबाबतीत खालील बाबींची तपासणी करण्याच्या अधीन राहून नियुक्‍ती 
आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी करावी :- 

अ) "उमेदवारांनी लिपिक-टंकलेखक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण 
केली आहे. 

ब) ज्या उमेदवारांची लिपिक,लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखक पदावर मागास प्रवर्गातून 
नियुक्‍ती झाळी आहे अशा मागासवर्गीय उमदेवारांचे जाती/जमातीचे दावे वैध ठरले 
आहेत. 

क) नियतवाटप करण्यात आलेले उमेदवारांविरुध्द न्यायालयीन प्रकरणे/फौजदारी खटले/ 
विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांच्याबाबतीत उमेदवाराबाबत 
शिक्षेचा अंमल चालू नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ, 


६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुणवत्तेनुसार “सहायक कक्ष अधिकारी” मर्यादित विभागीय स्पर्धा 
परीक्षा-२०१८ मधून शिफारस केलेल्या ५८ उमेदवारांचे कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी (Scrutiny) केलेली 
नाही. तथापि, आयोगाने त्यांच्या दिनांक २९-०७-२०१९ च्या शिफारस पत्रान्वये असे निदर्शनास आणून दिले की 
"प्रस्तुत परीक्षेतून शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पदासाठीची पात्रता तसेच त्यांचे गोपनीय अभिलेख,शासन 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार शासनाने तपासण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस 
करण्यात येत आहे. या तपासणीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात 
येईल. अशी सूचना उमेदवारांना पाठविण्यात आलेल्या शिफारस पत्रात नमूद करण्यात आली आहे." त्यानुसार 
नियतवाटप करण्यात आलेल्या श्री.जाधव यांच्या सध्याच्या विभागाकडून "सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षा-२०१८ " उत्तीर्ण झालेल्या व आयोगाने शिफारस केल्यानुसार नियतवाटप करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांचे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-सहा मध्ये जन्मदिनांक पुरावा, शैक्षणिक अर्हता(१० वी,१२ वी, पदवी, व 
इ.) जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पानाची प्रत, अधिवास प्रमाणपत्र, लिपिक- 
टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास त्याबाबतच्या आदेशाची प्रत, निवासी पत्त्याबाबतचा पुरावा, 
लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्‍ती दिल्याचा आदेशाची प्रत, इ. प्रती (ज्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक या 
मूळ पदावर मागासप्रवर्गात नियुक्ती झाली आहे). तसेच नियतवाटप करण्यात आलेले श्री.जाधव यांचे सेवाप्रवेश 
नियमानुसार व सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : मविप १४१७/प्र.क्र.१३२/१४-अ, दिनांक ०५-११-२०१८ च्या 
शासन परिपत्रकानुसार सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्याचे संबंधित उमेदवाराचे नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित 
करतानां विभागांनी त्याबाबतची खात्री करावी. त्यासाठी नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांची आवेदनपत्र 
स्वतंत्रपणे पाठविण्यात येत आहे. संबंधित उमेदवार ज्या मूळ विभागाकडून आपल्या विभागात आला आहे त्या 
विभागाकडून परिशिष्ट-सहा (सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षेकरीता 
आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागाप्रमुख अधिकारी यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व त्या अनुषंगाने संबंधित 
कागदपत्रे, तसेच त्या उमेदवारांकडून परिशिष्ट-५ (लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना ) हे दोन्ही परिशिष्ट 
उपलब्ध करुन घेवून तद्नंतर उमेदवाराचे नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती 
प्राधिकारी यांनी करावी. 

७. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०८२५१४३१३४७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.ल.जाधव, लिपिक-टंकलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (संबंधित विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
३) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/कार्यासन १४-अ) 


